ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली 
आणण्यासाठीच्या योजनेंतर्गत कर्ज 
पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाचा समावेश 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सुसिंयो-२०१७/प्र.क्र.५८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३१ जुले, २०१८ 


वाचा: 
१. झासन निर्णय क्रमांक: सुसिंयो-२०१७/प्र.क्र.५८/१४ञे, दि. २४ जुलै, २०१७ 
२. उप सचिव सहकार यांची दि. ५ जून, २०१८ ची टिपणी. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन दि.२४ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये “ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म 


सिंचनाखाली आणण्यासाठी योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत व्याज 
दर सवलतीच्या योजनेमध्ये”, नाबार्डकडून दिर्घ मुदत कर्ज योजनेमधून कर्ज घेऊन जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ७.२५% दराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार आहे. सदर कर्जाच्या व्याजाची आकारणी खालीलप्रमाणे आहे. 


१. नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखरर बँकेस कर्ज - _ ५.५०% 
२. राज्य Bray बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना कर्ज = 6% 
३. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शहोतकऱ्यांना Hot ची ७.२५% 


७.२५% दराने येणाऱ्या कर्जाच्या नियमित व्याज अदायगीच्या दायित्वाची विगतवारी 
खालीलप्रमाणे आहे: 


१. राज्य शासन 7 8% 
2. साखर कारखाना a 9.24% 
३. होतकरी दू २% 


काही राष्ट्रीयकृत बँकानी सुध्दा सदर योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची 
तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार, नाबार्डकडून कर्ज घेवून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या 
माध्यमातून शेतकऱयांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच, राष्ट्रीयकृत बँकाचा सुध्दा सदर 
योजनेमध्ये कर्ज पुरवठा करण्यासाठी समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
अनुषंगाने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-२०१७/प्र.क्र.५८/१४ओ 


शासन नणय :- निर्णय :- 


१. संदर्भाधीन दि. २४ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेंतर्गत, 
नाबार्डकडून कर्ज घेवून राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध 
करुन देण्याबरोबरच, राष्ट्रीयकृत बँकांचा सुध्दा कर्ज पुरवठा करण्यासाठी समावेश 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. राष्ट्रीयकृत बँकांनी सदर प्रयोजनार्थ निर्धारित केलेल्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तथापि, राष्ट्रीयकत बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या व्याज दरातील 
४% व्याजाचे दायित्व राज्य शासन, १.२५% व्याजाचे दायित्व साखर कारखाना यांचे 
असेल व उर्वरित व्याजाचे दायित्व होतकऱ्याचे असेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३११२५३४०६४०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b 1 beelfff 


Shrikant 
aa62085c34db6bfd8c, 
INI ber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a9 
Chandrakant Andge ४ लय त्मात 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. मंत्री (जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा. राज्यमंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा. राज्यमंत्री (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. अ. मु. स. (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.अ. मु. स. (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.अ. मु. स. (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, 

मुंबई-३२ 

१२.आयुक्‍्त कृषि , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट राज्य पुणे. 
१३.साखर आयुक्त, साखर संकुल, शिवाजी नगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेळस्ली रोड,शिवाजी नगर, पुणे. 
१५.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे (१० प्रतीसह) 
१६.सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट राज्य पुणे. 
१७.सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-२०१७/प्र.क्र.५८/१४ओ 


१८. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१९.सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 
२०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
२१.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
२२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
२३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२४.सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२५. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई. 
२६.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२७.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२८. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कार्यासन अधिकारी, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग 
२९.वित्त विभाग व्यय १/अर्थसंकल्प १३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३०.नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२, 
३१.मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, 
३२.मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


